महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन 
बाबीकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील माहे मे,२०२१ ते जुन,२०२१ या दोन 
महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत ... 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जून, २०२१. 
वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.०६ एप्रिल,२०२१. 
(२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राआआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९, 
दि.१०/०५/२०२१ 
(३) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०१/का-०४/ 
२०२१-२२, दि.०१/०६/२०२१ चे पत्र व सहपत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील माहे, मार्च २०२१ ते एप्रिल, २०२१ या दोन महिन्यांचा वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता 
शासन निर्णय दि.१०/०५/२०२१ अन्वये वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. आता माहे मे- 
२०२१ ते जून-२०२१ या दोन महिन्याचा वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) 
राज्य अल्पसंख्याक आयोग 2234 ए २४९ (अनिवार्य, ३६ सहायक अनुदाने aq)” या 
लेखाशिर्षांतर्गत रु.७६,९९,०००/-(अक्षरी रुपये शहात्तर लक्ष नव्वयाण्णव हजार फक्त) इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
२. वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर अर्थसंकल्पित निधीच्यार०% मर्यादेत निधी उपलब्ध करुन 
(बीम्स) प्रणालीद्वारे मंत्रालयीन विभागांना अनुदान वितरित करण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. 
त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयाकरिता या विभागाच्या 
उपरोक्त संदर्भ क्र. २ दि.१०/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये माहे मार्च २०२१ ते एप्रिल, २०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/ प्र.क्र.३०/का-९ 


या दोन महिन्यांकरिता रु.७,६९,९००/- (रुपये सात लक्ष एकोणसत्तर हजार Awl फक्‍त) इतके 
अनुदान वितरीत करण्यात आले असून उर्वरित १०% च्या मर्यादेत म्हणजेच रु.७,६९,९००/- (रुपये 
सात लक्ष एकोणसत्तर हजार Adal फक्त) च्या मर्यादेत माहे मे-२०२१ ते जून-२०२१ या दोन 
महिन्यांच्या वेतनाकरिता एकूण रु.७,६९,९००/- (अक्षरी रूपये सात लक्ष एकोणसत्तर हजारनऊऱो 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये मार्च२०२१ ते एप्रिळ, २०२१ या दोन महिन्यांकरिता 
वितरीत निधीपैकी खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आयोगाने शासनास सादर केले 
आहेत. आयोगाचे वेतन खर्चाकरिता माहे मे-२०२१ ते जून-२०२१ या दोन महिनांच्या वेतनाकरिता 
(रु.३,८४,९५०/--- रु.३,८४,९५०/-) = एकूण रु.७,६९,९००/- (अक्षरी रूपये सात लक्ष एकोणसत्तर 
हजार नऊशे फक्त) इतके अनुदान, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उदहिष्टाखाली खालील 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे वित्त 
विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपशिलवार माहिती सादर करण्याच्या अटीस अधीन राहून सुपूर्द 
करण्यात येत आहे. 


अ. | तपशीलवार | सन २०२१-२२ दोनमाही साठी १०% नुसार | माहे मे, २०२१ ते जून, २०२१ 
क्र. | लेखाशीर्ष | साठी अर्थसंकल्पीय । वितरित अनुदान (शा. नि. करिता मंजूर अनुदान 
अंदाज पुस्तिकेत दि.१०/०५/२०२१) (प्रतिमाह ) 
दर्शविण्यात (माहे मार्च, २०२१ ते एप्रिल, (रु. 
आलेले अनुदान २०२१) 
(रु.) (मूळ तरतूदी प्रमाणे) 
(रु.) 
षि २ ३ 1 ae ६ 
१ | ३६,सहायक | रु.७६,९९,०००/- रु.७,६९,९००/- (रु.३,८४,९५०/--- 
अनुदाने रु.३,८४,९५०/- = 
(वेतन) एकूण रु.७,६९,९००/- 
एकूण | रु.७६,९९,०००/- रु.७,६९,९००/- रु.७,६९,९००/- 
अक्षरी रूपये सात लक्ष एकोणसत्तर हजार नऊऱी फक्त) 
४. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 


येत असून याकरिता, ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२१-२२ च्या मासिक निधी विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/ प्र.क्र.३०/का-९ 


या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता 
WAG Utilization Certificate शासनांस सादर करणे तसेच संदर्भ क्र. (9) मधील वित्त 
विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी करावे. 
५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवायी, ३६ 
सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाश्रिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या-त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिळ,२०२१ मधील अटींची तसेच सोबतच्या 
परिशिष्टामधील सर्व बाबींची पुर्तता होत असून, वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्र.१७५/२०२१/व्यय-१/ 
दि. ०१/०६/२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१०१२४६४४०५१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


ba DN: c=IN, o=G it Of Mah orities 
Ines h Development Department, postalCode=400032, 
डि harash 


2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363; 
2133e0927ff26c0f01 6fdf, 


serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66d. 
5512ea788889af1515751abc0181 Dinesh M. Sonavane 
Di 


2021.06.10 12:54:39 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


